शासकीय मुलांचे बालगृह 
(कनिष्ठ), अमरावती या संस्थेच्या 
इमारत भाडे प्रस्तावास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.१२५/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-१३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
२. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/ बावि/ का-५/ 
शामुबालक अमरावती/सुधा इमा भाडे/मंजूरी /२०२०-२१ /३४४४, दि.१२/१०/२०२० 


प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/ 
भाग २ दिनांक १७/०२/२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप 
विभाग-एक अ.क्र.१०, मुंबइ वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान वित्तीय अधिकार आणि महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम १४७ (ख) खालील टीप-१ अन्वये मुंबइ, नवी मुंबइ, ठाणे, 
पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद येथील इमारती वगळता, अन्य प्रदेशातील प्रत्येक 
कार्यालयीन इमारतीसाठी प्रति महा रु. ५०,०००/- पर्यंत भाडे मंजूरीचे अधिकार विभाग प्रमुख यांना 
आहेत व त्यावरील भाडे मंजूरीचे पूर्ण अधिकार प्रशासनिक विभागास असल्याने शासकीय मुलांचे 
बालगृह (कनिष्ठ) अमरावती रू.८५,२१०/- (पंच्याऐशी हजार दोनशे दहा रुपये फक्त) इतक्या 
सांर्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती यांनी निश्चित केलेल्या इमारत ASIN प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय:- 


शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ) अमरावती या संस्थेसाठी श्रीमती सुनंदा कोल्हटकर, 
अमरावती यांचे मालकीची सर्वे क्र.४१/१, कोल्हटकर कॉलनी गौरक्षण रोड, वार्ड क्र.४७ व मालमत्ता 
क्र.१७८६ येथील एकुण ५७६१ चौ. फुट बांधकाम क्षेत्रफळावरील मनकर्णा ही इमारत प्रतिमहा 
रु.८५,२१०/- इतक्या भाडे तत्वावर दि.०१/०४/२०१९ ते ३१/३/२०२२ या तीन वर्षाच्या कालावधीपर्यंत 
घेण्यास या आदेशान्वये शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर इमारतीच्या भाडेपोटी आवश्‍यक असणारा निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांचेस्तरावरून संबधित अधिक्षक, शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह अमरावती 
यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.१२५/का-८ 


३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च Par वात्सल्य योजनेंतर्गत बालगृह/निरिक्षणगृहाकरीता व 
बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयाच्या भाड्यापोटी प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून प्रतिमहा मंजूर 
दरानुसार व उर्वरीत रक्‍कम मागणी क्र.एक्स, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल 
कल्याण, (०१) बालक समृद्धी योजना (०१)(०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे (अनिवार्य) (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षांतर्गत १४, भाडेपट्टी व कर या 
बाबी अंतर्गत अर्थसंकल्पीत निधीतून उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


४. यासंदर्भात अधिक्षक, शासकीय मुलांचे बालगृह (कनिष्ठ) अमरावती यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 


५. सदर शासन निर्णय , वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० / २०१३/ 
विनियम/ भाग २ दिनांक १७/०२/२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उप विभाग-एक अ.क्र.१०, मुंबई वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान वित्तीय अधिकार आणि महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम १४७ (ख) खालील टीप-१ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांगणक सांकेतांक २०२३०३०६१७२१०१६७३० असा आहे. हा शासन शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | L E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
J A N A R D A N Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 


EE223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F2 
2A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2023.03.13 18:10:53 +05'30' 


(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
१. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
४. महालेखापाल १ व २ (लेखा अनुज्ञेयता)/लेखा परिक्षा, मुंबई/नागपूर. 
५. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाळ विकास. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा, अधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अमरावती. 
१०.अधिक्षक, शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह, अमरावती. 
११.महिला व बाल विकास विभाग, कार्यासन ४ (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सर्व अधिकारी/कार्यासने/ महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (का.८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


